राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियान 
(एनएमओइटी) अंतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य 
उप अभियान (एसएमएसपी) या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेंतर्गत ग्राम बिजोत्पादन कार्यक्रम सन 
२०२०-२१ मध्ये अनुसुचित जमाती संवर्गाकरिता 
राबविण्याकरिता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.९६/१ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ मार्च, २०२१. 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.९६/१-अ, दि.११ डिसेंबर, २०२० 
संदर्भीय शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ०२ येथे नमूद शासन लेखाशिर्ष क्रमांकामध्ये “मागणी क्र.- 
डी-५” ऐवजी “मागणी क्र.-टी-५” असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०२१०३२६१२३१२७६४०१ असा आहे. हे 
शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Mukund Vishnu 
Pagare 


gg 
g 


(मु.वि.पगारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, महाबीज भवन, कृषिनगर, 
अकोला. 

५. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर . 

९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. सहाय्यक संचालक, लेखा -१, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२. कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


